महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन 
बाबीकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
माहे मार्च, २०२३ चे वेतन, अतिकालीक भत्ता, 
महागाई भत्ता, व वेतनावरील बाबींकरीता 
अनुदान वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राआआ-२०२३/प्र.क्र.५७/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, 2023. 
(२) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०१/का-०४/ 
२०२३-२४, दि.१२/०४/२०२३ चे पत्र व सहपत्र. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
वेतन या बाबीकरीता माहे मार्च, २०२३ चे वेतन व महागाई भत्ता फरक करीता अनुदान उपलब्ध करून 
देण्याबाबत उपरोक्‍त संदर्भ क्र.२ येथील पत्र व सहपत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. त्यानुसार सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे मार्च २०२३ चे 
वेतन, अतिकाळीक भत्ता व महागाई भत्ता करीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षा 
अंतर्गत एकूण रू.९२,०९,०००/-(अक्षरी रुपये ब्याण्णव लक्ष नऊ हजार wad) इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२ एप्रिळ, २०२२ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार सद्यस्थितीत वेतन या बाबीकरीता एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या १० % च्या 
मर्यादेत म्हणजेच एकूण रू.९,२०,९००/- (अक्षरी रूपये नऊ लक्ष विस हजार नऊशे फक्त) इतका निधी 
बिम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत वित्त विभागाने उपलब्ध करून 
दिलेल्या रू.९,२०,९००/- (अक्षरी रूपये नऊ लक्ष विस हजार नऊऱे फक्त ) इतका निधी महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतनावरील खर्चाकरीता मागणी क्रमांक झेड ई ०१, २२३५ ए २४९ 
अनिवार्य (३६) सहायक अनुदान (वेतन), सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात माहे मार्च, २०२३ चे वेतन, 
महागाई भत्ता फरक मार्च २०२३ व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात रू.६३,८६,५९८/- (अक्षरी रूपये FAS लक्ष छयाऐंशी हजार पाचशे अठ्ठ्याण्णव फक्त ) इतके 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र.५७/का-९ 


अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. आयोगाकडून सदर अनुदानापैकी रू.६३,८४,०९८/- (अक्षरी रूपये 
त्रेसष्ट लक्ष AA हजार अठ्याण्णव फक्त ) इतके अनुदान खर्च झाले असून रू.२५००/- ( अक्षरी 
रूपये दोन हजार पाचशे wad) इतके शिल्लक अनुदान चलनाद्वारे आरबीया बँकेमध्ये भरणा करण्यात 
आले आहे, असे शासनास कळविले आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने खर्च झालेल्या 
अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्रत शासनास सादर केली आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
मार्च २०२३ चे वेतन, महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता एकूण रू.९,२०,९००/- (अक्षरी रूपये नऊ 
लक्ष विस हजार नऊशे फक्त ) इतके अनुदान ३६ सहाय अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाखाली arse 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्या आयोग, मुंबई यांच्याकडे वित्त 
विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपज्ञीलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. 


अ. | तपशीलवार सन २०२३-२४ साठी माहे मार्च,२०२३ चे वेतन, 
क्र. लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीत अनुदान (रुपये) | अतिरिक्त कार्यभार वेतन,महागाई भत्ता 
व वेतनावरील बाबींकरीता 
(अर्थसंकल्पीय निधीच्या १०% प्रमाणे) 
(एकूण रुपये.) 
१ २ ३ SB 
7 ३६,सहायक रु.९२,०९,०००/- रु.९,२०,९००/- 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण | रु.९२,०९,०००/- रु.९,२०,९००/- 
एकूण | (अक्षरी रूपये नऊ लक्ष विस हजार 
नऊडी फक्त) 


४. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२३-२४ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. वेतन 
या लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
Utilization Certificate शासनांस सादर करावे. तसेच संदर्भ क्र. (१ मधील वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
यांनी करावे. 

५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवायी, ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. *“सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र.५७/का-९ 


प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
भाग -२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. 
अर्थसं-२०२३ /प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील 
सर्व बाबींची पुर्तता करण्याच्या अटीस अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११२२६५८३६१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


PRASHANT 
DADASAHEB ANDHARE 


081848 
HARE 


(प्र. दा. अंधारे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, (व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


